जिल्हाधिकारी, नागपूर कार्यालयाकरिता 
खाजगी वाहन पुरवठादारांकडून घेण्यात 
येणाऱ्या वाहनांचे दर करार निश्चित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- वाहन-२१२१/प्र.क्र.८१/का.३१ (शापसे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.डिव्हीसी-१०१८/प्र.क्र.१३०/३१, दि.२५.०७.२०२२ 
२) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र.राजशि/जिकाना/डेस्क-३३/कावि-०३/२०२१, 
दि.०५.०१.२०२२ 
३) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र.राजशि/जिकाना/डेस्क-३३/कावि-२८३/२०२२, 
दि.०९.०६.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

राज्यात येणाऱ्या राज्य अतिथी / मान्यवर यांच्या परिवहनाकरिता सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या 
अधिनस्त डी.व्ही.वाहने ठेवण्यात आली आहेत. तथापि, जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकाच वेळी अनेक मान्यवर 
भेटीसाठी आल्यास व डी.व्ही.वाहने अपुरी पडल्यास खाजगी वाहन पुरवठादारांकडून भाड्याने वाहन 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत दरकरार करण्यात येतो. जिल्हाधिकारी, नागपूर कार्यालयाकडील यापूर्वीचा 
दरकरार संपुष्टात आल्याने, भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर कार्यालयामार्फत ई- 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. सदर निविदा प्रक्रियेनंतर नागपूर जिल्ह्यासाठी सदरहू ई-निविदा 
प्रक्रियेतील निविदाधारकास व त्यांनी सादर केलेल्या दरपत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

नागपूर जिल्ह्यास भेट देणाऱ्या सन्माननीय अतिथी व मान्यवरांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी 

शासकीय डि.व्ही. वाहने उपलब्ध नसताना खाजगी वाहन पुरवठादारांकडून भाड्याने वाहने पुरविण्याबाबत 
ई-निविदा प्रक्रीयेमध्ये प्राप्त झालेल्या निम्नतम दरपत्रकास (सोबतचे विवरणपत्र-अ) शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच निविदेतील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून, ई-निविदेत न्यूनतम दर (एल-१) नमूद 
करणाऱ्या खालील पुरवठादाराकडून या दराने वाहने उपलब्ध करुन घेण्यासही या झासन निर्णयान्वये 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र वाहन पुरवठादाराचे नाव व पत्ता दुरध्वनी क्रमांक 

षि | मे.महेश ट्रॅव्हल्स, ५७१, VAS हाऊस, जी.एस.कॉमर्स | ०७७१९०९९६६६ 
कॉलेजसमोर, गोरेपेठ, नागपूर-४४००१० /२५२२९८६ 
maheshtravel@rediffmail.com, ९८२२२२३५२० 
travelmahesh@gmail.com 


२. खाजगी पुरवठादाराकडून भाड्याने वाहने घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


(१) निविदा सूचनांमधील अटी व arte अधिन राहून सोबतच्या विवरणपत्रातील दर मान्य 
असलेल्या उपरोक्‍त पुरवठादाराबरोबर वाहन पुरवठ्याबाबतचा आवश्‍यक तो दरकरार तात्काळ करुन 
घेण्यात यावा. तसेच निविदेतील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन होईल असे पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२१२१/प्र.क्र.८१/का.३१ (शापसे) 


(२) सदर दरकरार दि.१४/०२/२०२३ ते दि.१३.०२.२०२५ या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू 
राहील. 


(3) सदर दर करारामध्ये कोणतेही बदल वा सुधारणा करण्याचे अधिकार अंतिमत: शासनाचे 
राहतील. 


(४) खाजगी वाहने भाड्याने उपलब्ध करुन घ्यावयाची झाल्यास जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी वरील 
शासनमान्य पुरवठादारांकडूनच वाहने उपलब्ध करुन घ्यावीत, जर एखाद्या पुरवठादाराने वाहने पुरविण्यास 
असमर्थता दर्शविली तर तसे त्या पुरवठादाराकडून लेखी घेण्यात यावे. 


(4) उपरोक्त पुरवठादारानी विवक्षित परिस्थितीत / अपरिहार्य कारणास्तव वाहने पुरविण्यास 
असमर्थता दर्शविल्यास, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत शासनमान्य दराने अन्य पुरवठादाराकडून वाहन 
उपलब्ध करुन घेण्यास जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


(६) वाहन पुरवठा केल्यानंतर त्याबाबतची देयके पुरवठादारांना ३ महिन्याच्या आत अदा करणे 
अभिप्रेत आहे. त्यासाठी वाहने भाड्याने घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी वाहन पुरवठ्याबाबतची 
देयके तात्काळ प्राप्त करुन घेऊन ती आपल्या शिफारशीसह ३० दिवसाच्या आत न चुकता शासनास सादर 
करावीत. 


(७ संबंधित पुरवठादारांनी वाहनाचा पुरवठा केल्यानंतर त्याबाबतचे देयके तात्काळ जिल्हाधिकारी, 
नागपूर यांना सादर करावीत. 


(८) नागपूर विभागातील अन्य शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांना त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार 
वाहने खाजगी पुरवठादारांकडून घ्यावयाची असल्यास, त्यांनी परस्पर संबंधित पुरवठादारांकडून 
विवरणपत्रातील दरानुसार वाहने उपलब्ध करुन घ्यावीत. त्यावरील खर्च संबंधित शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयाने त्यांच्याकडील तरतूदींमधून भागवावा. सदर खर्चाची देयके जिल्हाधिकारी, नागपूर 
कार्यालयाकडून प्रमाणित करण्याची आवश्‍यकता नाही. यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर कार्यालयाशी 
अनावरऱ्यक पत्रव्यवहार किंवा मागणीपत्र करु नये. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०२१६१२१८१५६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ABHAY NANDKISHOR 
BHANDARI 


(अ.नं. भंडारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- विवरणपत्र “अ 
प्रति, 

१. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

२. उप सचिव (आस्थापन) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

४. वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मे.महेश ट्रॅव्हल्स, ५७१, एमडीज हाऊस, जी.एस.कॉमर्स कॉलेजसमोर, गोरेपेठ, 

नागपूर-४४००१० 
६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२१२१/प्र.क्र.८१/का.३१ (शापसे) 


शासन निर्णय क्र.वाहन-२१२९/प्र.क्र.८१/३१(शापसे), दि.१४/ ०२/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र --"अ" 
जिल्हाधिकारी, नागपूर कार्यालयाकरिता खाजगी वाहन पुरवठादाराकडून घ्यावयाच्या निम्नतम दराचा तक्‍ता (सर्व करांव्यतिरिक्‍त) 


रक्‍कम रुपयात 
अ.क्र. | वाहनाचा प्रकार 8 तासां करिता | 12 तासां करिता | 24 तासां करिता | 8/12/24 तासां | 80/120/240 ।05दिवस | ब व महावारी वापराचे महिना दर 
किमान दर / = | किमान दर / किमान दर / नंतरचे दर प्रति | कि.मी. नतरचे | 1200 300 कि.मी. । 2000 कि.मी. प्रती महिना 
80 कि.मी. 120 कि.मी. 120 कि.मी. तासाप्रमाणे दर प्रति कि.मी. । कि.मी. । प्रति दिवस | (प्रति दिवस 12 तास) 
1 | इंडिका व्हीस्टा (एसी) 1200 1800 3600 150 12 17000 12 45000 
2 | इंडिगो 1200 1800 3600 150 12 17000 12 45000 
3 | मांझा 2100 2800 5600 240 16 23000 16 55000 
4 | स्विफ्ट डिझायर 2100 2900 5600 250 17 23000 17 55000 
5 । होंडा सिटी (एसी) 3800 5200 8000 450 34 38000 34 83000 
(१. अल्टीस करोला / स्कोडा 3700 5500 8500 450 37 40000 37 83000 
7 | मसिंडीज (एसो)/ बीएमडब्ल्यू 12000 17000 30000 1200 70 95000 70 450000 
le ee होंडा अकॉर्ड(एसी) 4000 5500 8500 450 37 48000 37 80000 
rz टाटा सुमो (नॉन एसी) 3200 4000 8000 250 18 38000 18 60000 
10 | तवेरा (एसी) 3400 4200 8000 275 18 38000 18 60000 
11 | झायलो / स्कॉपिओ (एसी) 3500 4200 8000 275 18 38000 18 60000 
12 | इनोव्हा / इनोव्हा क्रिस्टा (एसी) 3800 4800 7500 300 20 35000 20 85000 
13. | फॉर्चुनर 7300 9200 15400 400 40 38000 40 132000 
14 | टेम्पो ट्रॅव्हल्स (13 आसन एसी) 7900 10000 15000 300 29 44000 29 125000 
15 | मिनी बस २० आसन (एसी) 9500 11500 17000 400 34 51000 34 165000 
16 | ko आसन बस (एसी) 15000 18000 27000 600 | 65 95000 65 375000 
17 | व्होल्वो बस (एसी) vo आसन 20000 30000 40000 1000 120 160000 120 650000 


